सन 2029-22 या आर्थिक वर्षात सातारा सैनिक 
शाळेला सहाय्यक अनुदान रु.१,५२,७८,८४८/- 
इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२०/प्र.क्र. ४३/२०/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
तारीख: २० जुले, २०२१ 

वाचा :- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२० 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२० 

३) शासन निर्णय क्रमांक सासैशा-२०२०/प्र.क्र.४३/एसएम-६, शालेय शिक्षण विभाग, दिनांक २५.०८.२०२० 

४) शासन निर्णय क्रमांक सासैश्ा-२०२०/प्र.क्र.४३/एसएम-६, शालेय शिक्षण विभाग, दिनांक ०९.११.२०२० 

५) शिक्षण संचालक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांचे क्र. हौशासा/२०२१-२१/अनुदान/माध्य-ब/एस-५/ 

१५५०, दिनांक १६.०७.२०२० चे पत्र 


प्रस्तावना:- 

सातारा सैनिक शाळेला प्रतिवर्षी प्रशिक्षण व व्यवस्थापकीय खर्च, इमारत देखभाल, आहारभत्ता, घोडा 
देखभाल, जाहिरात खर्च, नगरपालिका कर, या प्रयोजनार्थ योजनेतर (वेतनेतर) अनुदान मंजूर करण्यात येते. 
सातारा सैनिकी शाळेस सन २०१९-२० या वर्षासाठी रु. १,३६,४४,७२३/- व सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
रु. २,६२,६६,०००/- असे एकूण रु. ३,९९,१०,७२३/- इतका निधी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक, 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांनी संदर्भ क्र. (५) येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. त्यापैकी सातारा 
सैनिक शाळेस संदर्भ क्र. (३) येथील शासन निर्णयान्वये रु. १,६४,२१,२५०/- व संदर्भ क्र. (४ येथीळ शासन 
निर्णयान्वये रु. ८२,१०,६२५/- असे एकूण रु. २,४६,३१,८७५/- सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) वितरीत करण्यात 
आलेले आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतूदीमधून सातारा सैनिक शाळेस मागणी केलेल्या 
रकमेपैकी उर्वरित सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) रु. १,५२,७८,८४८ /- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून सातारा सैनिक शाळेस सहाय्यक 
अनुदान (वेतनेतर) रु. १,५२,७८,८४८/- (रुपये एक कोटी बावण्ण लाख अठ्ठुयात्तर हजार आठडो अठ्ठेचाळीस फक्त) 
इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण-११०, अज्ञासकीय 
माध्यमिक शाळांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान (२२०२०४६९), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
४. वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक :- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र. ४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ मध्ये नमूद आदेशांचे काटेकोर पालन करणे 
आवश्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२०/प्र.क्र. ४३/२०/एसएम-६ 


ष्‌. सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६१९/२०२१/व्यय-५, दिनांक ६.५.२०२१ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२०१२०३१८९५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tiyaz Mushtaque Kazi 
jent Of Maharashi SCHOOL 
RT DEPARTMENT, postalCode=400032, 


igitally sign 
क DN:c 
Imtiyaz = 
st=M 
146314d5 1ecOe87d 
Mushta ue Kazi 7745297 48c5e7¢1ba7a66e81c654ba3c492fdasb 
29e076241db1ba213ddedfde, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 


2021.07.20 12:11:01 +05'30' 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ff9bObb07e3c6556e724501d0cSeaSc63b3, 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री (झालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण )मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
४. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सहायक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 
७. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 
८. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
९. प्रधान महालेखापाल(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
११. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१२. प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, सातारा 
१३. सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
१४. मानद सचिव, बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 
१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. वित्त विभाग,व्यय-५/अर्थसंकल्प-३ मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१७. निवड नस्ती (एसएम-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


